शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बाळेवाडी, 
पुणे क्रीडा संकुलाच्या दुरुस्ती व देखभाल 
संदर्भात प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१७/प्र.क्र.२२३/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : 30 मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडायो-३४१२/प्र.क्र.५४/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २४ मे, २०१३. 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिक्रीसं/झानि/देदु/ 
२०१७-१८/का-११, दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 


सन १९९४ मध्ये पुणे येथे आयोजित झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने पुणे येथे 
म्हाळुंगे - बालेवाडी गावानजीक १५१ एकर इतक्या विस्तीर्ण परिसरात शिवछत्रपती क्रीडा नगरीची 
निर्मिती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजनानंतर सदर क्रीडा नगरीचा वापर हा 
राज्यातील विविध स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचे व क्रीडा विषयक उपक्रमांचे आयोजनाकरिता करण्यात येत 
आहे. सन २००८ मध्ये झालेल्या तिसऱया राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धाच्या निमित्ताने शिवछत्रपती क्रीडा 
संकुलात असलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधांचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. तर 
काही सुविधा या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शुटींग, बॅडमिंटन, 
अँथलेटिक्स, TR, कुस्ती, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेटलिफ्टींग, जलतरण, स्पोर्टस्‌ सायन्स 
सेंटर, फिटनेस सेंटर, वसतीगृह, अस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, कबड्डी, खोखो, वेलोडूम, फुटबॉल मैदाने 
इत्यादींचा समावेश आहे. उपरोक्‍त सुविधांचा वापर नियमितपणे होत असल्यामुळे या क्रीडा सुविधांच्या 
स्थापत्य कामामध्ये झालेला परिणाम जसे तूटफुट, रंगरंगोटी, विविध अद्यावत क्रीडा साहित्य, इलेक्ट्रीक 
तसेच इलेक्ट्रॉनिक साहित्याची आवश्‍यक दुरुस्ती व निगा राखणे, क्रीडा सुविधांचा वापरचा निर्धारित 
कालावधी समाप्त झाल्याने तसेच सततच्या वापरामुळे होणारी झीज इत्यादी समस्या निर्माण होत 
असतात. त्याचप्रमाणे क्रीडा संकुलाच्या सर्व क्रीडा सुविधा व्यतिरिक्त इलेक्ट्रीक, ड्रेनेज, पाणी पुरवठा, 
विद्युत उपकरणे तसेच परिसराची स्वच्छता, निगा व सुरक्षा इत्यादी व्यवस्था व या करिता आवश्‍यक 
असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करणे आवश्‍यक असल्यामुळे सदरहू क्रीडा संकुलाच्या दुरुस्ती व दैनंदिन 
देखभालसाठी खर्च करावा लागतो. या सर्व बाबींवरील खर्च भागविण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१७/प्र.क्र.२२३/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय:- 


राज्य शासनाने उभारलेल्या शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे क्रीडा 


संकुलामधीळ खालील तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या विविध बाबींची दुरुस्ती व देखभाल विहित कार्यपध्दीचा 
अवलंब करुन व सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बाब 

| 4 क्रीडा संकुलाचे वीज देयक 

२ | पाणी देयके (पाणी पुरवठा देयक / पाणी पट्टी) 

३ | दैनंदिन साफसफाई (हाऊसकिपींग) 

8 | लॅण्डस्केपिंग (नवीन काम व देनंदिन देखभाल) 

4 | सुरक्षा व्यवस्था (सिक्युरिटी) 

६ | डिझेल जनरेटर सेट (दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती) 

७ | जलतरण तलावाची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती, 

८ | धुलाई (वसतिगृहातील बेडसीट, अभ्रे, clas, नॅपकीन, चादर, ihe, रजई, रजई कव्हर इ.) 

९ | रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांचा मजूरी व राज्य कामगार विमा महामंडळाचा हिस्सा, सार्वजनिक / 
कामगार भविष्य निर्वाह निधीचा हिस्सा 

fies प्लंबिग, सुतार, स्टील-लाकडी फर्निचर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स व इतर किरकोळ दुरुस्तीची 
कामे व देखभाल 

११ | १ | संकुलातील सर्व सुविधांची स्थापत्य व इलेक्ट्रीक विषयक कामांची दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल 

१२ | संकुलातील सर्व इलेक्ट्रानिक स्कोअर बोर्डाची दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल 

१३ | कार्यालयनी खर्च (प्रिटींग व स्टेशनरी, दूरध्वनी देयके, इंटरनेट देयके, संगणक दुरुस्ती व वार्षिक 
देखभाल, पोस्टेज, झेरॉक्स मशीन दुरुस्ती व देखभाल 

१४ | विविध प्रेक्षाग्हातील वुडन फ्ळोअरची दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल 

१५ | विविध खेळांचे pret साहित्य खरेदी, विविध खेळांची क्रीडा साहित्याची दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल 

१६ | वाहन इंधन व दुरुस्ती 

१७ । सर्व प्रेक्षागृहे व इमारतीमधील वातानुकुलन यंत्रणाची (एअर कंडिशन मशीन, चिलर प्लॅट) दुरुस्ती 
व वार्षिक देखभाल 

१८ | इलेक्ट्रीकच्या हाय टेशन व लो टेंशन लाईनमधील बिघाड दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल 

१९ । सर्व प्रेक्षागृहे व इमारतीची वार्षिक देखभाल (इमारतीची रंगरंगोटी करणे, वाळवी, किटक प्रतिबंधक 
उपाययोजना) 

२० | निवासस्थान दैनंदिन देखभाल, दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणे, वाळवी किटक प्रतिबंधक उपाययोजना 

२१ | सीसीटीव्ही यंत्रणा दुरुस्ती, वार्षिक देखभाल 

२२ | अग्नीशामक यंत्रणा (फायर फायटिंग सिटीम) दुरुस्ती, वार्षिक देखभाल 

२३ | सोलर हॉट वॉटर सिटीम दुरुस्ती, वार्षिक देखभाल 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१७/प्र.क्र.२२३/क्रीयुसे-१ 


२४ | प्लबिंग (पाणी लाईन, ड्रेनेज लाईनसह) दुरुस्ती व वार्षिक देखभाल 


२५ | टेलिव्हीजन सेट दुरुस्ती, वार्षिक देखभाल, Sar सेट ऑफ बॉक्स खरेदी, fSar रिचार्ज करणे 


२६ | वसतिगृह उपयोगी साहित्य (बकेट, मग, जग, गाद्या, बेडसीट, उश्या, अभ्रे, नॅपकीन, टॉवेल, 
ब्लॅकेट, ग्लास, कपडे वाळविण्याचे स्टॅंड, पायपुसणी, दारे व खिडक्याचे पडदे) खरेदी 


२७ | अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती, डांबरीकरण करणे, ड्रेनेज लाईन्स देखभाल दुरुस्ती 


उपरोक्त संदर्भातील प्रस्तावांना संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत उच्चस्तरीय 
धोरण समितीची मान्यता प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहील. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क.ई-३, २२०४- HIST व युवक सेवा- १०४ क्रीडा व खेळ 
(१६) क्रीडा संकुल (१६)(०१) क्रीडा संकुलाची स्थापना (कार्यक्रम) (२२०४-१७०२), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याअंतर्गत त्यावर्षी उपलब्ध झालेल्या WAT 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
३. सदरशासन निर्णयवित्तविभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५९/व्यय-५, दिनांक २८.०३.२०१९ 
च्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१३०९२७१५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 
Pawar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


° 
Rajendra 

ou=School Education and Sports Department, 
S h a n ka fa 0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6791 84b88f7019ef64ad6ddc2495ca 
280267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 
ar 


Pa Wa r cn=Rajendra Shankarrao Paw. 
Date: 2019.03.30 13:13:40 +05'30° 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३१७/प्र.क्र.२२३/क्रीयुसे-१ 


७. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बाळेवाडी, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

१०.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११.जिल्हा कोषाधिकारी, पुणे. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१३. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


